रा.पो.से. अधिका-यांच्या बदली/ 
पदस्थापनेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेशा क्र.रापोसे-१७२४/प्र.क्र.११९/पोल-१अ 
दुसरा मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-३२. 
दिनांक : Qo ऑगस्ट २०२४. 
शासन आदेशा: 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम (१९५१ चा २२) याच्या कलम २२न यामधील तरतुदींनुसार, 
पुढील तक्त्यातील स्तंभ (२) मध्ये नमूद रा.पो.से. अधिका-यांची, स्तंभ (३) मध्ये नमूद पदांवरुन, स्तंभ 
(४ मध्ये निर्दिष्ट पदांवर, याद्वारे, बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र. | रा.पो.से. अधिका-याचे नाव विद्यमान बदलीने पदस्थापना 
(श्री./श्रीम,) पदस्थापना 
(१) (२) (३) (४) 
1 . | सचिंद्र भाऊराव शिदे पोलीस उप अधीक्षक, अपर पोलीस अधीक्षक 
महामार्ग सुरक्षा पथक, (ए.ट.प.), 
नागपूर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, 
अमरावती 


२. त्या अनुसार, पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांनी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण/न्यायालय यांचे आदेश व कायदा व सुव्यवस्था इत्यादी लक्षात घेऊन पुढील उचित 
कार्यवाही करावी. 


३. हा शासन आदेश, पोलीस आस्थापना मंडळ क्रमांक १ यांच्या शिफारशींचा यथायोग्य विचार 
करुन महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम (१९५१ चा २२) याच्या कलम २२न मध्ये निर्दिष्ट सक्षम प्रधिकारी 
यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. हा शासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०८२०२२३३४६४८२९ असा आहे. हा शासन Sal 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SANDEEP GORAKHNATH Se 
DHAKANE 


(संदीप गो. ढाकणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२) मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


शासन Sa क्रमांकः रापोसे-१७२४/प्र.क्र.११९/पोल-१अ 


) महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
) संबंधित Rasta fests पोलीस महानिरीक्षक. 

३) संबंधित जिल्हा पोलीस अधीक्षक. 
) संबंधित पोलीस अधिकारी (WAT यहासंचाळक]; TERT राज्या यांच्यागर्फता. 
) निवड नस्ती, पोल-१अ. 


१) प्रधान महालेखापाल- (लेखा व हकदारी/लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
२) संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


